कोयना प्रकल्पामुळे बाधित सातारा जिल्ह्यातील 
मौजे अंबवडे ता. जावळी या पुनर्वसित 
गावठाणातील नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्व-२०२३/प्र.क्र.१०८/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ सप्टेंबर, २०२४ 


१) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.आरपीए२००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१.०८.२००९ 
) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.आरपीए०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८.०३.२०११ 
) महसूल व वन विभाग, शा.नि.क्र.संकीर्णर०११/प्र.क्र.८०(भाग-२)/र-८, दि.२५.०७.२०१३ 
) वित्त विभाग, शा.नि.क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 

५) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.आरपीए-२०१५/प्र.क्र.२१४/र-१, दि.२३.०९.२०१५ 
) 
) 
) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग झा.नि.क्र.विअसु२०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि.१६.१२.२०१५ 
वित्त विभाग शा.नि.क्र.विअप्रर०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि.१९.०१.२०१६ 

उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांचे जा.क्र. YAd/ उपळे/ आरआर/ 
१६३/२०२३, दि.१६.०३.२०२३ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना - 

कोयना प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील मौजे अंबवडे ता. जावळी या पुनर्वसित 


गावठाणातील नागरी सुविधा कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेस्तव उपायुक्‍त (पुनर्वसन), 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ८ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केली 
आहेत. 

२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र.२७(२) (अ) अनुसार योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय (वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता 
देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५.०५.२००९ अन्वये प्रदान अधिकारानुसार सन 
१९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांना नागरी सुविधा पुरविणे या योजनेअंतर्गत 
नागरी सुविधा कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय क्र.संकीर्ण 
२०११/प्र.क्र.८०/(भाग-२)/र-८, दि. २५.०७.२०१३ निर्गमित करण्यात आला आहे. तद्नंतर वित्त 
विभागाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक ते पाच अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये संदर्भाधीन क्र.४ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा केल्या 
आहेत. सदर सुधारणांनुसार व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, 
उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय 
(वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार उपायुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२३/प्र.क्र.१०८/र-८ 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
कोयना प्रकल्पांतर्गत मौजे अंबवडे (ता. जावळी जि. सातारा) या पुनर्वसित गावठाणातील 


खालील तक्त्यात नमूद एकूण १० नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये ७,२२,३०,६७७/- (अक्षरी 
रुपये सात कोटी बावीस लक्ष तीस हजार Peal सत्त्याहत्तर फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकांना पुढील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. | पुनर्वसित नागरी सुविधा कामांचा तपशील अंदाजपत्रकीय 

क्र. गावठाण रक्‍कम (रुपये) 

| अंबवडे मौजे कळकोशी ते अंबवडे पोहोच रस्त्यास खडीकरण व| ७३,८६,६३०/- 
डांबरीकरण करणे (कि.मी. १ मध्ये) 

२ अंबवडे मौजे कळकोशी ते अंबवडे पोहोच रस्त्यास खडीकरण व|  ७४,०९,९८१/- 
डांबरीकरण करणे (कि.मी. 2 मध्ये) 

३ अंबवडे मौजे कळकोशी ते अंबवडे पोहोच रस्त्यास खडीकरण व। ७४,३३,३०४/- 
डांबरीकरण करणे (कि.मी. ३ मध्ये) 

४ अंबवडे मौजे कळकोशी ते अंबवडे पोहोच रस्त्यास खडीकरण व| ७४,५६,६४३/- 
डांबरीकरण करणे (कि.मी. ४ मध्ये) 

4 अंबवडे मौजे कळकोशी ते अंबवडे पोहोच रस्त्यास खडीकरण व। ८२,२२,९४३/- 
डांबरीकरण करणे (कि.मी. ५ मध्ये) 

& अंबवडे पोहोच रस्त्यास मोरी बांधकाम करणे कि.मी. १ मध्ये सा. H.]  ४५,७७,९००/- 
४६५, ५९३, ६३०, ८२५, ९४० 

9 अंबवडे पोहोच रस्त्यास मोरी बांधकाम करणे कि.मी. २ मध्ये सा. क्र.।  ७४,९८,७६९/- 
१००८, ११२१, १४७०, १५८१, १७५४, १८५५, १९८० 

८ अंबवडे पोहोच रस्त्यास मोरी बांधकाम करणे कि.मी. ३ मध्ये सा. H.]  ७०,११,०३२/- 
२१००, २२६७, २४९०, २५८०, २७९०, २९१० 

९ अंबवडे पोहोच रस्त्यास मोरी बांधकाम करणे कि.मी. ४ मध्ये सा. क्र.।  ७३,९९,४८४/- 
BORO, ३०४५६५, 3300, ३३६०, ३४७०, ३५१०, ३६४३, ३८०० 

hag अंबवडे पोहोच रस्त्यास मोरी बांधकाम करणे कि.मी. ५ मध्ये सा. क्र.। ७८,३३,९९१/- 
४०५०, ४०९०, ४३२०, ४४५७, ४५००, ४५३०, ४६६०, ४७००, ४९०५ 

एकूण ७,२२,३०,६७७/- 
अटी व शर्ती :- 


१) उपरोक्त नमूद पुनर्वसित गावे हे कोयना प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झाली आहे तसेच प्रस्तावाधिन 
कामे यापूर्वी अन्य योजनेतून झालेले नाहीत याबाबत खातरजमा करून तद्‌नंतरच संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांनी कामांची निविदा प्रक्रिया सुरु करावी. 
प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या कामांकरिता गौण खनिज स्वामित्वधनाची वसूली करण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेची राहील. 
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१ दि.०१/०८/२००९ व 
शासन परिपत्रक क्र.आरपीए-०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८/३/२०११ अन्वये पुनर्वसित/ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२३/प्र.क्र.१०८/र-८ 


4) 


विस्तारीत गावठाणातील नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या भौतिक 


मानकांनुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 
प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामावर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा/ विहीत मर्यादेपेक्षा 
जास्त होणार नाही याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामासाठीच्या अंदाजपत्रकात दर्शविलेली कामनिहाय रक्‍कम 
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेनुसार असावी. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेतीळ अटींचे विहीत 
कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची दक्षता संबंधित अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता 
यांनी घ्यावी. 

संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ 
मधील कलम (१८) अन्वये प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व त्याप्रमाणे 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर सातारा जिल्हा परिषदेकडे तातडीने 
हस्तांतरित कराव्यात. 

पुनर्वसन योजनेतून पुरविण्यात आलेल्या सदर सुविधा अन्य योजनेतून पुनश्च: पुरविल्या जाणार 
नाहीत, याची संबंधित विभागीय आयुक्‍त/जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद तसेच संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. 

प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित दर्जा राखला जाईल, याची प्रकल्प यंत्रणेने दक्षता 
घ्यावी. 

सन १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावांना नागरी सुविधा पुरविणे या संदर्भात 
शासनाने वेळोवेळी विहित केलेली धोरणे, अटी/शार्ती इत्यादी बाबींचे अनुपाळन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर अंदाजपत्रक अंतर्गत कामांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कार्यकारी अभियंता, धोम 


कालवे विभाग, क्र. २ सातारा हे उचित कार्यालय असल्याची खात्री करावी. 


११) सन १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांना नागरी सुविधा पुरविण्याच्या 


अनुषंगाने आढावा घेऊन धोरण व प्रकल्पनिहाय आराखडा विभागाकडून स्वतंत्रपणे करण्यात 
येत आहे. त्या अधीन प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


२. निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेठा :- 


अ) कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग, क्र. २ सातारा यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता 
आदेझातील अटींची पूर्तता करुन प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामाची निविदा प्रक्रिया 
तात्काळ सुरु करावी. 

ब) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामाच्या निविदा प्रक्रियेस संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळ 
यांचेकडून पूर्वपरवानगी व मान्यता घेण्याची आव्यकता असणार नाही. 

क) प्रस्तावाधीन पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधा कामासाठी शासनाच्या पुनर्वसन 
विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्यामुळे निविदा स्वीकृतीनंतर 
कार्यारंभ आदेशा देण्यासाठी, संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून निविदा सांकेतांक 
घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२३/प्र.क्र.१०८/र-८ 
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्राप्त कामांसाठीचे कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी 
सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत. 
३. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग, क्र. २ सातारा यांनी उपरोक्‍त परिच्छेद क्र. २ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार सुरु करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामाच्या प्रगतीचा अहवाल (Work 
Progress Report)/ खर्चाच्या प्रगतीचा अहवाल (Expenditure Progress Report)g. सादर करुन 
कामाच्या प्रगतीनुसार सन 2028-2024 या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत सदर कामे पूर्ण करण्याच्या 
नियोजनानुसार “मागणी क्रमांक सी- १०, ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ 
मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” या लेखाशीर्षाखाळी आवश्‍यक निधीची मागणी शासनास सादर 
करावी. त्या अनुषंगाने सन 2028-2024 यावित्तीय वर्षाच्या मंजूर व उपलब्ध तरतूदीतून आवश्‍यक 
तेवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत प्रकल्प यंत्रणेस 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०९१५२०१९२४१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) पुणे विभाग, पुणे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, सातारा 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 
४. उप आयुक्त (पुनर्वसन), पुणे. 
५. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग, क्र. २ सातारा 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
९. जलसंपदा विभाग/मोप्र-२. मंत्रालय, मुंबई. 
१०. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सातारा 
११. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१० व अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१,पी.ए.सी. कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई. 
१४. निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


